महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: न्यायाप्र-२०२२/प्र.क्र.१६२/१३-अ 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, 

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम काम रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक: २३ नोव्हेंबर,२०२२ 


विषय:- मा.औद्योगिक न्यायालय, नागपूर येथे दाखल 
तक्रार युएलपी क्र.९६/२०१८ मध्ये बाजू मांडणाऱ्या AS. RAT खापर्डे, 
जिल्हा सरकारी वकील यांना वकील फी अदा करण्यास मंजूरी देणेबाबत. 


ज्ञापन:- 


मा.औद्योगिक न्यायालय, नागपूर येथे दाखल तक्रार युएलपी क्र.९६/२०१८ या न्यायालयीन 
प्रकरणी ASLAN खापर्डे, जिल्हा सरकारी वकील यांनी शासनाच्या वतीने बाजू मांडलेली आहे. 
त्यानुषंगाने अँड.रइमी खापर्डे यांनी शासनाच्या वतीने बाजू मांडल्याबाबत वकील फी एकूण रक्‍कम 
रु.३०,०००/- पैकी अग्रीम (अँडव्हॉन्स) रु.१५,०००/- अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यावरील येणारा खर्च मागणी क्र.डी-३, २४०१-पिकसंवर्धन, १०३-बी बीयाणे, १०३ (००) (०१) 
तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्र (२४०१ ०२६१) अंतर्गत १३-कार्यालयीन खर्च या बाबीखाली सन २०२२-२३ 
करिता उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


३. प्रस्तुत ज्ञापन वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उप विभाग-दोन सुधारित 
शासन निर्णय दि.१७/४/२०१५ मधील अ.क्र.४८ नियम क्र.१६६ अन्वये प्रशासकीय विभागास दिलेल्या 
अधिकरानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेले आहे. त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२११२३१२२५४१४७०१ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 
0५: 


I: »=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND: 
HEMANT GORAKHNATH sux" 
254. '15ab3f88d6a6beb26ad2675a8c7a7ff39 
M H A ? A N KA R 7b2e! st=Maharashtra, 


}7BB1E152A6AEB6042BDE4040836DF54 
HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- (लेखा व अनुज्ञयेता/लेखा परीक्षा) मुंबई. 
२. विभागीय कृषि सहसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर. 

३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

४. विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. निवड नस्ती/का.१३-ओ 


